श्री. राजेंद्र गणेश बोंडे, विभागीय वन 
अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) यांना 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ९२/फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ मे, २०२१ 


पहा: १) अपर प्रधान मुख्य वनंसक्षक (कार्मिक ),नागपुर यांचे कक्ष-९/मवसे/वै.न./आरजीबोंडे/ 
प्र.क्र.५११/६७८/२०-२१ दि.१४/०९/२०२० 
२) शासन आदेडा क्रमांक एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ९२ /फ-८ दि.१९/१०/२०२० 
3) अपर प्रधान मुख्य वनंसक्षक (कार्मिक),नागपुर यांचे कक्ष-९/मवसे/वै.न./आरजीबोंडे/ 
प्र.क्र.५११/१६८१/२०-२१ दि.०१/०३/२०२१ 


शासन Seat :- 


ज्याअर्थी विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील श्री.राजेंद्र Wrst बोंडे, 
तत्कालीन विभागीय वनअधिकारी, सामाजिक वनीकरण, अमरावती यांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशा 
दिनांक १९/१०/२०२० अन्वये निलंबित करण्यात आले होते. 


२. त्याअर्थी आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ चे नियम -४ (५) (क) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून या आदेशाद्वारे श्री. राजेंद्र Wer बोंडे, विभागीय वन 
अधिकारी, यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांच्या दि.२५/०२/२०२१ रोजीच्या 
निर्णयाचे अधीन राहून शासन सेवेत पुर्नस्थापित करण्यात येत असून, पुर्नस्थापनेनंतर औरंगाबाद महसुली 
विभागातंर्गत संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, जालना या अकार्यकारी रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


३. श्री.राजेंद्र गणेश बोंडे, विभागीय वन अधिकारी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही त्यांच्या 
पुर्नस्थापनेनंतरही चाळू राहील. तसेच त्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. सदर कालावधीत ज्या दिवशी श्री.राजेंद्र गणेश बोंडे, विभागीय वन अधिकारी हे 
प्रत्यक्ष रुजू होतील त्या तारखेपासून त्यांचे निलंबन प्रत्यक्षात समाप्त होईल. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ९२/फ-८ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५०६११३७२३७४१९ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रसी ढ ढ Digitally signed by Anil Niwrutti 00% 
A | N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 
ही | | W [| 1 | forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=699d2 1cc89897 191099434d443603426329c81b1b2 
92ed2d168c892811118cc7, 
serialNumber=f85f1c64c05886c8d5 14e40d54d27/f3a80ffd90 
h a S 7a05433b1c412b7f7ffa0afd, cn=Anil Niwrutti Dhas 

Date: 2021.05.06 11:43:13 +05'30' 


(अनिल धस) 
कार्यासन अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
श्री.राजेंद्र THT बोंडे, विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, अमरावती. 
(प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा., नागपूर यांचेमार्फत) 


प्रतिलिपी माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

(१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा., नागपूर. 

(२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग, म.रा. पुणे. 
(३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

(४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती /औरंगाबाद 

(५) वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, अमरावती/औरंगाबाद 

(६) पोलिस उपअधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, अमरावती. 
(७) 

(¢) 

(९) 

( 

( 


) 
) 


७) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८) विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, अमरावती. 

९) संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, जालना. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती /औरंगाबाद /जालना 

११) निवडनस्ती /फ-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


